ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत संच मान्यता व नवीन 
शिक्षक भरती प्रणालीच्या ७/७ 
application चे security audit देयक 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०२२३/प्र.क्र.३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२३/ई गव्ह./56०. Audit 
/१४३/००३४३, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२३. 

प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागासाठी विविध Applications, Portal तयार 


केले आहेत. सदर Applications, Portal सुरु करण्याआधी त्यांचे security audit CyberQ 


Consulting Pvt.Ltd. यांच्या कडून करुन घेण्यात आले आहे. त्यानुसार संच मान्यता व नवीन 


शिक्षक भरती प्रणालीच्या Web application चे security audit चे देयक आयुक्त, शिक्षण यांनी 


संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केले आहे. त्याअनुषंगाने करण्यात आलेल्या कामापोटी 


रु.१,५६,७७२/- इतका निधी कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. उपरोक्‍त Security Audit च्या कामासाठी देय रु.१,५६,७७२/-(रुपये एक लाख छप्पन्न 


हजार सातऱी बहात्तर फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र देयकाचा तपशिल देयकाची एकूण 
रक्‍कम 


शि . | विभागाच्या ई-गर्व्हनन्स अंतर्गत सुरु असलेल्या संच मान्यता व| रु. १,५६,७७२/- 
नवीन शिक्षक भरती पोटर्लच्या Web application चे security 
audit या कामापोटी CyberQ Consulting Pvt.Ltd. यांचेकडून 
सादर देयक भागविणे. 


एकूण रुपये रु. १,५६,७७२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०२२३/प्र.क्र.३/संगणक 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H ४५४) 39 सहायक अनुदाने या लेखाश्िर्षातून 


सन २०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व शिक्षण संचालक, (माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हाझासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७४/२०२२/व्यय-५, दिनांक ०१.०७.२०२२ 


अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संगणक संकेताक २० २३०२२२१६४२२०४१२१ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
८9७९0९7 


-d096d20450a76c60783cb1318374f 
8764a2da64d548a5, postall 


Code=400032, st=Maharash' 
jerialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9EBC19E27 
CDBAD124BB5C63AA9962A68, cn=VIVEK GULABRAO SAPKAL 


Date: 2023.02.22 16:46:50 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


